रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेल्वे 
स्टेशनला जोडणारे रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.४८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-'१० मार्च, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/६९५, दिनांक २२/०२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संगमेश्वर, राजापूर,चिपळूण,खेड व कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी 
तालुक्यातील रेल्वे स्टेशनला जोडणारे रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ 
मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
तथा प्रशासक, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक, जिल्हा परिषद, 
रत्नागिरी यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 
प्रशासक, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांची मागणी विचारात घेता, तसेच कोंकण रेल्वे स्टेशनला 
जोडणाऱ्या कोंकण रेल्वेच्या अखत्यारित केलेल्या पोहोच/जोड रस्त्यांची सुधारणा करुन त्यांची 
देखभाल व दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करणे या प्रयोजनासाठी कोंकण रेल्वे 
कार्पोरेशन लि. (KRCL) व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या दरम्यान 
दि.२३.०१.२०२३ रोजी झालेल्या सामंजस्य कराराच्या Memorandum of Understanding (MOU) 
अनुषंगाने सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन 2009-29 मध्ये समाविष्ट 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 
प्रशासक, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांची मागणी तसेच कोंकण रेल्वे कार्पोरेशन लि.(॥<0!) व 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या दरम्यान झालेला सामंजस्य करार विचारात 
घेऊन रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संगमेश्वर, राजापूर,चिपळूण,खेड व कणकवली, कुडाळ, 
सावंतवाडी तालुक्‍यातील रेल्वे स्टेशनला जोडणारे रस्ते एक विशेष बाब म्हणून ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.४८/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी । नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी. 

धि राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६६ ते | योजनाबाह्य | (0/00 ते ०/२६०) ०.२६० ग्रामीण 
संगमेश्वर रेल्वे स्टेशन ०.२६० कि.मी. कि.मी. मार्ग क्र-४२७ 
रस्ता.(ता. संगमेश्वर) 

२. राष्ट्रीय महामार्ग क्र.१६६ | योजनाबाह्य | (0/00 ते ०/२६०) ०.२६० ग्रामीण 
ते रत्नागिरी रेल्वे स्थानक ०.२६० कि.मी. कि.मी. मार्ग क्र-४८५ 
रस्ता. (ता. रत्नागिरी) 

३. राजापूर केळवली | योजनाबाह्य | (०/०० ते ०/२००) ०.२०० ग्रामीण 
जवळेथर केंब्रादकवीखिंड ०.२०० कि.मी. कि.मी. मार्ग क्र-४३२ 
आजीवली रस्ता राजापूर 
रोड wd स्टेशन 
शाखेसह. (ता. राजापूर) 

४. कणकवली कनेडी फोडा | योजनाबाह्य | (0/00 ते ०/४००) ०.४०० ग्रामीण 
रस्ता रा.मा. १८१ ते ०.४०० कि.मी. कि.मी. मार्ग क्र-४६९ 
कणकवली रेल्वे 
स्थानकाकडे जाणारा 
रस्ता.(ता. कणकवली) 

द. प्रजिमा-४२ ते कुडाळ | योजनाबाह्य | (०/०० ते ०/२६०) ०.२६० | ग्रामीण 
रेल्वे स्टेशनकडे ०.२६० कि.मी. कि.मी. । मार्ग क्र-५५२ 
जोडरस्ता.(ता. कुडाळ) 

&. रा.मा.१८५ ते सावंतवाडी | योजनाबाह्य | (0/00 ते 0/200) ०.२०० | ग्रामीण 
मळगंव रेल्वे स्टेशनकडे ०.२०० कि.मी. कि.मी.  । मार्ग क्र-४२१ 
जाणारा रस्ता (ता. 
सावंतवाडी) 

एकूण १.९२० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १.०६० कि.मी. ने वाढ होवून (६५५३.१०० --१.०६०) म्हणजेच ६५५४.१६० 
कि.मी. इतकी होईल. 
परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ०.८६० कि.मी. ने वाढ होवून (५१९७.२६८--०.८६०) म्हणजेच ५१९८.१२८ 
कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.४८/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३१६१६२११७१८१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally 


SACHIN MANIKRAO ! 
CHIVATE 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

३) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


